नियतकालिक बदल्या २०१८ 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ). 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्युसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र: पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१५४/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ जून, २०१८. 


वाचा:- शासन आदेडा समक्रमांक दिनांक ३१ मे २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


सहआयुक्त पशुसंवर्धन या संवर्गातील अधिका-यांच्या नियतकालिक बदल्यांचे आदेशा 
दि. ३१/०५/२०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशामध्ये अ.क्र. २ येथील 
डॉ.एस.एस. राऊतमारे, प्रादेशिक wea सहआयुक्त, औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद यांच्या 
बदलीनंतर पदस्थापचे ठिकाण सहआयुक्त wpa रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे असे 
दर्शविण्यात आले आहे. त्याऐवजी डॉ. राऊतमारे यांच्या बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्नुवैदकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, औध, पुणे (रिक्‍त पदावर) असे 
वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥११५/.॥8॥०9॥॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०६१११७४४२६७८०१ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally signed by Shri Ravindra Gurav 

IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

u=Agriculture And Adf Department, 
0032, st=! 


Di 
ण 


Shri Ravindra 
Gurav 


० 
Pp 
2. 


laharashtra, 

12236437 0f4d96ab251b7263219586 
c3f9cd6fd67e55000ce92, cn=Shri 
Ravindra Gurav 
Date: 2018.06.11 17:46:09 +05'30" 


(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय )औंध, पुणे 

३. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पद्युवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 

४. सहआयुक्त Wa, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे-६७. 

५. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/औरंगाबाद. 

७. सर्व संबंधित अधिकारी व्दारा आयकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती.) 


